RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


Reg.No. MCS/ 173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ४४ ] 


सोमवार , मे १५ , २०१७/ वैशाख २५, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ६७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मे २०१७ 

अधिसूचना 
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक असुका २०१७ / प्र.क्र . ७४ / नापु -२२. - राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा २० ) मधील कलम १६ ( १) अन्वये गठित 
करण्यात आलेल्या राज्य अन्न आयोगातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांवर सदर अधिनियमातील कलम १६ ( २ ) 
मधील तरतुदीनुसार राज्य शासन याद्वारे पुढील सदस्यांची नेमणूक करीत आहे : 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


१ 


श्रीमती सुप्रिया सुनिल खैरनार 


सदस्य ( अनुसूचित जाती) 


२ 


श्री . होमराज आनंदा कोळी 


सदस्य ( अनुसूचित जमाती) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश सुपे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ६७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे १५ , २०१७ / वैशाख २५ , शके १ ९ ३ ९ 


FOOD , CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 


Mantralaya , Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 

Mumbai 400 032 , dated the 2nd May 2017 


NOTIFICATION 


NATIONAL FOOD SECURITY Act, 2013 . 


No. Asuka 2017 /C.R . 74 /CS - 22.- As per provisions of Section 16 ( 2 ) of the National Food 
Security Act, 2013 , State Government is hereby pleased to appoint following members in the 
vacant posts of Schedule Caste and Schedule Tribes of the State Food Commission constituted 
under Section 16 ( 1 ) of the said Act : 


Sr. No. 


Name 


Designation 
Member (SC ) 


1 . 


Mrs. Supriya Sunil Khairnar 
Mr. Homraj Ananda Koli 


2 . 


Member (ST) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH SUPE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


